श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त 
सरकारी अभियोकक्‍्ता,गट-अ यांच्या स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :-डीपीपी-०२२२/प्र.क्र.२९/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-२७ एप्रिल, २०२२ 


वाचा :- (१ संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सअसेवानि/१०७/३९६/२०२२, दि.१०.०२.२०२२. 
(२) श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांचा 
दि.३१.०१.२०२२ रोजीचा विनंती अर्ज 
शासन आदेशा :- 
अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) या 


संवर्गातील वेतनश्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० या मध्ये कार्यरत असलेल्या श्रीमती 


अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ, सत्र न्यायालय, नाशिक 
येथे कार्यरत आहे. 


श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांनी संदर्भ क्र. २ 


अन्वये स्वेच्छा निवृत्ती मंजूर करण्याची विनंती केळी असून संचालक, अभियोग संचालनालय 


यांनी संदर्भ क्र. १ अन्वये शिफारस केली आहे. 


श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांची विनंती आणि 


संचाळक, अभियोग संचालनालय यांची शिफारस विचारात घेऊन, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधीळ नियम ६६ (२) मधील तरतुदीनुसार श्रीमती अलकनंदा 
भास्करराव फुंदे यांनी दि.३१.०१.२०२२ च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस 


स्विकारण्यात येत आहे. श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, 


गट-अ, हे दि.३०.०४.२०२२(म.नं.) रोजी स्वेच्छासेवानिवृत्त होत असल्याचे घोषित करण्यात येत 


आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीपी-०२२२/प्र.क्र.२९/पोल-१०, 


सदर BMA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२९११५७५३६४२९ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात यत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Tushar Dilip R 


eye ip 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
U S h a i | | DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mi S| 
2.5.4.20=e7e9706be693397ead 1 1bd0eOb8fbaec45488529¢8b57466 
dbf3e7c095089c08, 


Rathod = / ESSE 
(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उप संचालक, अभियोग संचालनालय, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
3) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक 
४) श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांना (अभियोग 

संचालनालयामार्फत) 
५) निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


